प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन 2029-22 
व सन २०२२-२३ अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता 
दिलेल्या कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करुन 
त्या ऐवजी नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बैठक २०२३/०७/प्र.क्र.१९५/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १३ जून, २०२३. 


संदर्भ - १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१०/०८/ 
प्र.क्र.४६३/ पर्यटन, दिनांक ०४.११.२०१०. 

२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, दिनांक : २८ जून, २०२२. 

३)पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक टिडीसी 
२०२३/०३/प्र.क्र.५३/ पर्यटन, दिनांक : ०९ मार्च, २०२३. 

४) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन,दिनांक : २१ मार्च, 2023. 

५) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिडीसी 
२०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन, दिनांक : २९ मार्च, २०२३. 


शासन निर्णय : 
अ) पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन 


२०२२-२३ मध्ये संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णय, दिनांक २८ जून, २०२२ अन्वये कोल्हापूर 
जिल्ह्यातील खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कामांसाठी रुपये ४०८.९९ लक्ष एवढ्या रकमेस 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर कामावरील स्थगिती संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन 
निर्णयान्वये उठविण्यात येऊन स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रुपये १२२.६९ लक्ष 
एवढा निधी जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांना वितरीत करण्यात आला आहे.:- 


(रुपये लक्षात) 
मुळ शासन कामे eas वितरीत 
निर्णयातील es केलेली 

ve मान्यता लना 
अ.क्र. रक्‍कम 
1 १___| २ ३ ४ 
१७) मौजे वडगाव, ता. कागल येथील श्री. भैरवनाथ 
कोल्हापूर । मंदिर देवालय परिसरातील विकास कामे 
शिन मौजे वडगाव, ता. कागल येथील श्री. भैरवनाथ हह 
मंदिर देवालय परिसरात संरक्षण भिंत न १२२.६९ 
२ मौजे वडगाव, ता. कागल येथील श्री. भैरवनाथ | ७९.९९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२३/०७/प्र.क्र.१९५/पर्यटन 


मंदिर देवालय परिसरात पालखी मार्ग व पेव्हिंग 


ब्लॉक बसविणे 
3 मौजे वडगाव, ता. कागल येथील श्री. भैरवनाथ 

मंदिर देवालय परिसरात बंदिस्त गटार बांधणे । 
४ मौजे वडगाव, ता. कागल येथील श्री. भैरवनाथ 

मंदिर देवालय परिसरात पार्किंग व वाहनतळ eo 
५ मौजे वडगाव, ता. कागल येथील श्री. भैरवनाथ 


मंदिर देवालय परिसरात प्रदक्षिणा मार्ग व| ४९.९९ 
पोहोच रस्ता करणे 


& मौजे वडगाव, ता. कागल येथील श्री. भैरवनाथ 
मंदिर देवालय परिसरात प्रसाद मंडप सुधारणा| २९.९९ 
करणे 

७ मौजे वडगाव, ता. कागल येथील श्री. भैरवनाथ 


मंदिर देवालय परिसरात खडी भैरीकडे | ४९.९९ 
जाणारा रस्ता करणे 


एकूण | ४०८.९९ 


१२२.६९ 


वरील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येत असून सदर 
कामांऐवजी खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन वितरीत केलेला 
रुपये १२२.६९ लक्ष निधी समप्रमाणात खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


अ.क्र कामे प्रशासकीय 
मान्यता 
(रुपये लक्षात) 
शिन २ 3 
| पर्यटन नृसिहवाडी येथे पर्यटकांना कृष्णा पंचगंगा संगम, कुरुंदवाड घाट 
व खिद्रापूर नौकाविहार करण्यासाठी विविध आसने, बोटी खरेदी करणे व | १००.०० 
सोयी सुविधा पुरवणे, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर 
२ | पर्यटन तिर्थक्षेत्र उदगीर येथे पर्यटकांना मुलभूत सुविधा पुरविणे, पार्किंग र 
व्यवस्था व परिसर सुशोभिकरण करणे व सोयीसुविधा पुरविणे. ee 
3 | पर्यटन क्षेत्र अतिग्ने येथील शाहूकालीन गांवतळाव सुशोभिकरण करणे व त 
सोयीसुविधा पुरवणे न 
४ | dal येथे पर्यटकांना पार्किंग व्यवस्था /परिसर सुझोभिकरण व मुलभूत ला 
सुविधा पुरविणे, ता. शाहूवाडी ी 
५ | पन्हाळा ते पावनखिंड येथे पर्यटकांसाठी जागोजागी प्रसाधनगृहे , निवारा 
as, महिलांसाठी चेजींग रुम पिण्याच्या पाण्याची सुविधा व मुक्कामाची | १००.०० 
ठिकाणी सभागृह बांधणे व सोयीसुविधा पुरविणे 
एकूण | ४०८.९९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२३/०७/प्र.क्र.१९५/पर्यटन 


ब) पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन 
2022-23 मध्ये संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन निर्णय, दि.२१.०३.२०२३ अन्वये संदर्भ क्रमांक २ 
येथील शासन निर्णय, दि.२८.०६.२०२२ मधील अनुक्रमांक १३ या कामाची स्थगिती उठवून रुपये 
८७.०० लक्ष निधी वितरीत करण्यात करण्यात आला असून नाशिक जिल्ह्यातील खालील 
तक्त्यामध्ये नमूद अनुक्रमांक १२ या कामाला शासन निर्णय दिनांक २९.०३.२०२३ अन्वये 
प्रशासकीय मान्यता देऊन रुपये ४२.०० लक्ष इतका निधी वितरीत केला आहे. खालील 
तक्त्यामध्ये नमूद स्तंभ क्रमांक ४ मधील एकूण रुपये १२९.०० लक्ष एवढा निधी जिल्हाधिकारी, 
नाशिक यांना वितरीत करण्यात आला आहे.:- 


(रुपये लक्षात) 
शासन निर्णय कामे ककत तयी वितरीत 
दिनांक व अ.क्र. Bie केलेली 
मान्यता oe 
रक्‍कम 
a ae २ ३ 1 
२८.०६.२०२२ । कळवण नगरपंचायत हद्दीतील वार्ड क्र.२ 
मधील संगमेश्वर महादेव मंदिर परिसराचा 
२९०.०० ८.(9.00 
१३) नाशिक । विकास व सुशोभिकरण करणे, ता. कळवण, 
जि. नाशिक 
दि.२९.०३.२०२३ | भवानी माता मंदिर, Ward, ता. नाशिक 
येथे परिसर सुधारणा व सुशोभिकरण करणे, | २१०.०० ४२.०० 
१२) नाशिक ।ता. जि. नाशिक 
एकूण | ५००.०० 928.00 


वरील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येत असून सदर 
कामांऐवजी खालीळ तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन वरील 
कामांसाठी वितरीत peta रुपये १२९.०० लक्ष निधी समप्रमाणात खर्च करण्यास मान्यता देण्यात 


येत आहे.:- 
अ.क्र कामे प्रशासकीय 
मान्यता 
(रुपये लक्षात) 
esa 2 3 
ha दर्याबाई मंदिर परिसर व गावातंर्गत दरी मातोरी येथे सुशोभिकरण ede 
करणे । 
Q | मौजे खेड येथील भैरवनाथ देवस्थान परिसर, Yooh परिसर व क 
गावातंर्गत सुशोभिकरण करणे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक र) 
3 । मौजे संसरी येथील भैरवनाथ मंदिर परिसर व गावअंतर्गत : 
सुशोभिकरण करणे, ता. नाशिक, जि. नाशिक sia 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२३/०७/प्र.क्र.१९५/पर्यटन 


४ | मौजे गुळवंच येथील श्रीराम मंदिर परिसरात सभामंडप, ह 
0,00 
भक्तनिवास बांधकाम करणे व सुशोभिकरण करणे, ता.जि. नाशिक 
५ | मौजे नानेगांव येथील तळेबाबा मंदिर, महादेव मंदिर, दारणा é 
०.०० 
नदीकडली सुशोभिकरण करणे, ता.जि.नाशिक 
६ ।मौजे लहवित येथील रेणुका माता मंदिर परिसर व गावातंर्गत 
६०.०० 
सुशोभिकरण करणे, ता.जि. नाशिक 
७ । मौजे वंजारवाडी येथील हनुमान व सप्तश्रृंगी माता मंदिर व 
रं G0,00 
गावातंर्गत सुशोभिकरण करणे, ता. जि. नाशिक 
८ | मौजे बेलतगव्हाण येथील मारुती मंदिर व दारणा नदीकडेला घाट 
F 30,00 
बांधणे, ता.जि. नाशिक 
एकूण ५००.०० 


क) पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन २०२२- 
२३ मध्ये संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णय, दिनांक ०९ मार्च,२०२३ अन्वये हिंगोली जिल्ह्यातील 
खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या (अ.क्र.४४) कामांसाठी रुपये २४७.६२ लक्ष एवढ्या रकमेस प्रशासकीय 
मान्यता देऊन सदर कामांसाठी स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रुपये १२३.८१ लक्ष एवढा 
निधी जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांना वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक ५ येथील शासन 
निर्णय, दि. २९ मार्च, २०२३ अन्वये हिंगोली जिल्ह्यातील खाळीळ तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या (अ.क्र.७६) 
कामासाठी रुपये २५३.०० लक्ष एवढ्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देऊन स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद 
केल्याप्रमाणे एकूण रुपये ५०.६० लक्ष एवढा निधी जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांना वितरीत करण्यात आला 


आहे :- (रुपये लक्षात) 
शासन निर्णय कामे cere वितरीत 
दिनांक व अ.क्र cee केलेली 
मान्यता — 
रक्‍कम 
| _ Se _ 1 २ 3 8 
दि०९.०३.२०२३ | हिंगोली जिल्ह्यातील विकास कामे. 
४४) हिंगोली 
| >] श्री सटवाई देवी संस्थान, नांदुरा देवी, ता. हिंगोली 
येथे सभामंडप बांधकाम करणे ee 
2 श्री सटवाई देवी संस्थान, नांदुरा देवी, ता. हिंगोली ७ 
येथे भक्‍त निवास बांधकाम करणे 249 
3 श्री सटवाई देवी संस्थान, नांदुरा देवी, ता. हिंगोली १२३.८१ 
जि. हिंगोली येथे मंदिर परिसरात पेव्हर ब्लॉक ६४.७५ 
बसविणे 
8 श्री सटवाई देवी संस्थान, नांदुरा देवी, ता. हिंगोली 
येथे कंपाऊड वॉल बांधकाम करणे २६.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२३/०७/प्र.क्र.१९५/पर्यटन 


५ श्री सटवाई देवी संस्थान, नांदुरा देवी, ता. हिंगोली 
येथे मंदिर परिसरात विद्युत पथदिवे (हायमास्ट) २०.०० 
बसविणे 
न श्री सटवाई देवी संस्थान, नांदुरा देवी, ता. हिंगोली 
पुरवठा व्यवस्था करणे १६.१२ 
येथे पाणी पुरवठा व्यवस्था करणे 
एकुण |  २४७.६२ १२३.८१ 
दि.२९.०३.२०२३ | श्री रामभाऊ महाराज संस्थान सिरळी ता. वसमत, 
७६) हिंगोली ।जि. हिंगोली येथे सांस्कृतिक सभागृह बांधकाम | 243.00 ५०.६० 
करणे 
एकूण सर्व | ५००.६२ | १७४.४१ 


वरील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येत असून सदर 
कामांऐवजी खालीळ तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन वरील 
कामांसाठी वितरीत केलेला रुपये १७४.४१ लक्ष निधी समप्रमाणात खर्च करण्यास मान्यता देण्यात 


येत आहे.: 
(रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामे प्रशासकीय 
मान्यता 
a २ ३ 
[el संत तुकाराम महाराज मंदिर येहळेगाव (तु) येथील प्राचीन प 
तलावाचे सुशोभिकरण करणे, ता. कळमनुरी, जि. हिंगोली १ 
२ खैरी घुमट, ता. सेनगाव, जि. हिंगोली येथील खंडोबा मंदिर 
परिसर तलावाचा विकास करणे 30434 
३ हेमाडपंथी केदरानाथ महादेव मंदिर परिसराचा विकास करणे, 
ता. हदगाव, जि. नांदेड eae 
४ हेमाडपंथी प्राचीन राम मंदिर पाचुंदा, ता. माहूर, जि. नांदेड 
येथील सुशोभिकरण करणे 4 
५ पोफाळी हेमाडपंथी महादेव मंदिर / विठ्ठल मंदिर परिसराचा गा 
विकास करणे, ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ 
एकूण ५००.६२ 


ड) पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ 
मधील झासन निर्णय, दि.२८.०६.२०२२ अन्वये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील खालील तक्त्यामध्ये 
नमूद केलेल्या कामासाठी रु.४६०.०० लक्ष प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून शासन निर्णय, 
दि.०५.१२.२०२२ अन्वये खालील कामांची स्थगिती उठवून रुपये ९३.०० लक्ष निधी वितरीत करण्यात 


आला आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२३/०७/प्र.क्र.१९५/पर्यटन 


(रुपये लक्षात) 
शासन कामे ववी वितरीत 
निर्णयातील allel केलेली 
oe य मान्यता ney 
अ.क्र. रक्‍कम 
a २ ३ ४ 
७ छत्रपती । सिध्देश्वर मंदिर संस्थान पाल ग्रामपंचायत 
संभाजीनगर | कार्यालय ते सिध्देश्वर मंदिर रस्त्यावर पथ | ५०.०० १५.०० 
दिवे बसविणे व हॉल बांधकाम करणे. 
qo) छत्रपती श्री राम मंदिर संस्थान फुलंब्री ता. फुलंब्री येथे तत वा 
संभाजीनगर । सांस्कृतिक सभागृह बांधणे. न i 
११) छत्रपती श्री राम मंदिर संस्थान फुलंब्री येथे प्रसाधन गृह de : 
संभाजीनगर | बांधकाम करणे. si mee 
१२) छत्रपती । गिरजेश्वर महादेव मंदिर पिपळगाव वळन येथे 
संभाजीनगर । गिरजा नदीवर घाट बांधकाम करणे व संरक्षण | १३९.०० त्व .०० 
भिंत (रिटेंरिंग वॉल) बांधणे. 
१३) छत्रपती गिरजेश्वर महादेव मंदिर पिंपळगांव वळण येथे or शि वा 
संभाजीनगर | हॉल बांधकाम करणे. 
१५) छत्रपती । रामेश्वर संस्थान लोहगड नांद्रा ता. फुलंब्री येथे 
संभाजीनगर | गड चढण्यासाठी पायऱ्या बसविणे व| ४०.०० १२.०० 
हायमास्ट, पथदिवे बसविणे. 
१ ८) छत्रपती सावळेश्वर संस्थान मारसावळी ता. फुलब्री येथे Ss a 
संभाजीनगर । सिमेंट कॉक्रीट रस्ता करणे. 
एकूण | ४६०.०० ९३.०० 


वरील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी 
तक्त्यातील नमूद कामांना रु.२८९.८७ इतकी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असून यापूर्वी करण्यात 
आलेल्या कामांना रु.९३.०० लक्ष निधी खालील नमूद कामांसाठी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे:- (रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामे तत जा वितरीत 
प्रशासकीय meee 
aes करावयाची 
मान्यता ok 
रक्‍कम 
Le in ol २ 3 v 
aa मौजे चिचोली, ता.जि.छत्रपती संभाजीनगर २९.९९ १०.०० 
येथील खंडोबा मंदिर येथे सभागृह करणे 
२ मौजे घारदोन, ता.जि. छत्रपती संभाजीनगर २४.९९ ७.५० 
येथील महादेव मंदिर येथे सभागृह करणे 
3 मौजे चारठा, ता.जि. छत्रपती संभाजीनगर २४.९९ ७.५० 
येथील al मंदिर येथे सभागृह करणे 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२३/०७/प्र.क्र.१९५/पर्यटन 


४ मौजे नायगव्हाण, ता.जि.छत्रपती १५.०० ५.०० 
संभाजीनगर येथील बेळजामाता मंदिर येथे 
सभागृह करणे 
५ मौजे  लाडसावंगी,  ता.जि.छत्रपती १४.९९ ५.०० 
संभाजीनगर येथील मरिमाता मंदिर येथे 
सभागृह करणे 
६ मौजे गाढेजळगाव, ता.जि.छत्रपती २५.०० ७.५० 
संभाजीनगर येथील डोंगरची आई मंदिर 
येथे सभागृह करणे 
७ मौजे वरझडी, ता.जि.छत्रपती संभाजीनगर १५.०० ५.०० 
येथील दत्तगड मंदिर येथे सभागृह करणे 
८ मौजे गोलटगाव, ता.जि.छत्रपती २९.९९ १०.०० 
संभाजीनगर येथीळ मारोती मंदिर येथे 
भक्तनिवास करणे 
९ मौजे झाल्टा सुंदरवाडी, ता.जि.छत्रपती १४.९९ ५.०० 
संभाजीनगर येथे विठ्ठल रुखमाई मंदिर 
सभागृह करणे 
षि मौजे पोखरी, ता.जि.छत्रपती संभाजीनगर २४.९९ ७.५० 
येथील रेणुका माता मंदिर येथे सभागृह करणे 
1 मौजे फुलंब्री, Apes जि.छत्रपती १४.९८ ५.०० 
संभाजीनगर येथील चक्रधर स्वामी मंदिर 
येथे सभागृह करणे 
१२ । मौजे फुलंब्री, aoe जि.छत्रपती ३४.९८ १०.५० 
संभाजीनगर येथील नागनाथ देवस्थान येथे 
सभागृह करणे 
१३ ।मौजे पिपळगाव, वळण ता.फुलब्री १९.९८ ७.५० 
जि.छत्रपती संभाजीनगर येथील गिरजेश्वर 
महादेव मंदिर येथे सभागृह करणे 
एकूण २८९.८७ ९३.०० 
खालील नमूद केलेल्या कामांना रु.२०९.९१ लक्ष इतकी प्रशासकीय मान्यता देऊन 
रु.६२.९५ लक्ष निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- (रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामे गा जा वितरीत 
प्रशासकीय कत्या 
मान्यता lal 
रक्‍कम 
| ee | २ डे 8 
zs मौजे लोहगड, नांद्रा ता.फुलब्री, ७४.९८ २२.४९ 
जि.छत्रपती संभाजीनगर येथील रामेश्वर 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२३/०७/प्र.क्र.१९५/पर्यटन 


मंदिर येथे सभागृह करणे 
२ «| मौजे डोंगरगाव, ता.फुलब्री, जि.छत्रपती ३९.९९ 99.88 
संभाजीनगर येथील शिवमंदिर येथे सभागृह 
करणे 

३ ।मौजे आळंद, ता.फुलंद्री, जि.छत्रपती २४.९९ ७.५० 
संभाजीनगर येथील आसरा माता मंदिर 
येथे भक्तनिवास करणे 

४ मौजे मारसावळी, ता.फुलंब्री, जि.छत्रपती ४९.९९ पेड. रर 
संभाजीनगर येथील सावळेश्वर मंदिर येथे 
जाणारा रस्ता 

५ | मोजे मारसावळी, ता.फुलंब्री, जि.छत्रपती १९.९६ ५.९८ 
संभाजीनगर येथील सावळेश्वर मंदिर येथे 
संरक्षण भिंत करणे. 


एकूण २०९.९१ ६२.९५ 


इ) पर्यटन योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये संदर्भ क्रमांक ५ येथील शासन निर्णय, दि.२९.०३.२०२३ 
अन्वये हिंगोली जिल्ह्यातील अनुक्रमांक ७४ (२) येथील “ मौजे भाटेगाव, ता. कळमनुरी, जि. हिंगोली 
(तळाव परिसरात घाट सुधारणा करणे) कामांसाठी रु.५०.०० लक्ष प्रशासकीय मान्यता देऊन 
रु.१०.०० लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला होता. सदर काम रद्द करुन त्याऐवजी “नुरी बाबा दर्गा 
परिसर कळमनुरी, जि. हिंगोली येथे सी.सी. रोड” या कामासाठी रु.५०.०० लक्ष इतकी प्रशासकीय 
मान्यता देऊन वरील कामांसाठी वितरीत केलेला रुपये १०.०० लक्ष निधी या कामांसाठी खर्च 
करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. उपरोक्त कामांबाबत इतर अटी व शर्ती संदर्भाधिन शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 

०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६१३१२०५०८७३२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
U J JW A [_ A S ANTO SH 11. ae णगी 


7cb443baf4ff2dd6 16 1 56bccf1f2629f47cc9704e8e8523f35 


b0e6505, p 'ICode=400032, st=Mi 
D A N D ) E KA R ‘ialNumber=BB0449B3A46260C9CACDAD789E301DD18ABAA6D766D24 
4021239745A6F561B29, ‘UJJWALA SANTOSH DANDEKAR 
Di 2023.06.13 18:12:25 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२३/०७/प्र.क्र.१९५/पर्यटन 


३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. संबंधित सर्व जिल्हाधिकारी. 

६. संबंधित सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी. 

७. संबंधित सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना आदेशात 
नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रक अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे निधी 
वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


